राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/ अवसायानात 
असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची 
उपांगे भागीदारी / सहयोगी / भाडेतत्त्वावर 
चालविण्यास देण्याबाबत समितीची पुनर्रचना 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/ प्र.क्र.१०५/ ३-स, 
दिनांक ४.९.२०२०. 
२) शासन शुध्दीपत्रक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/ प्र.क्र.१०५/ ३-स, 
दिनांक ८.९.२०२०. 
३) शासन शुध्दीपत्रक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/ प्र.क्र.१०५/ ३-स, 
दिनांक १९.११.२०२०. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी / अवसायनात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची उपांगे 
भाडेतत्वावर / सहभागीदारी / सहयोगी तत्वावर चालविण्यास देण्याबाबत वाचा येथे नमूद दिनांक 
१९.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीची पुढीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात 
येत आहे :- 


१. मा.मंत्री (सहकार) - अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (सहकार) - सदस्य 
३.साखर आयुक्त - सदस्य सचिव 


२. साखर आयुक्त यांनी वाचा येथे नमूद दि. ०८.०९.२०२० च्या शासन शुध्दीपत्रकातील निकषाप्रमाणे, 
सहकारी साखर कारखान्याने व त्याची उपांगे भाडेतत्वावर / सहभागीदारी / सह्योगी तत्वावर चालविण्यास 
देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव उक्त समितीसमोर निर्णयास्तव सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७१११३४७३८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL DEORAM 
AGARKAR 


(सुनिल आगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


१०, 
११ 


मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त)यांचे स्वीय सहायक,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व gavel विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


